महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण यांना हरीत 
ऊर्जा निधी कार्यकम (G.C.F) अंतर्गत सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी अनुदान 
वितरित करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. २९ / ऊर्जा-७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०८ मार्च, २०१९. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्र.अपाऊ-२००७/प्र.क्र.६९३/उर्जा-७, दिनांक १४/१०/२००८ 
२) शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्र.पवन-२०१०/प्र.क्र.१३४/उर्जा-७, दिनांक १४/०७/२०१० 
३) शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्र.अपाऊ-२०१५/प्र.क्र.४९/उर्जा-७, दिनांक २०/०७/२०१५ 
४) शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्र.अपाऊ-२०१५/प्र.क्र.४९/उर्जा-७, दिनांक ०९/०९/२०१५ 
५) शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्र.सौरप्र-२०१५/प्र.क्र.३६७/उर्जा-७, दिनांक ११/०२/२०१६ 
६) शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्र. सौरप्र-२०१६/प्र.क्र.३५४/उर्जा-७, दिनांक १४/०६/२०१७ 
७ शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्र. सौरप्र-२०१८/प्र.क्र.८७/उर्जा-७, दिनांक २७/०२/२०१८ 
८) शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्र. सौरप्र-२०१८/प्र.क्र.२६/उर्जा-७, दिनांक १७/०३/२०१८ 
९) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे यांचे क्रमांक: लेखा / बीपी-०२० / जी.सी.एफ./ १८-१९ / २०१८-१९/ 
१३८, दिनांक १०/०१/२०१९ चे पत्र. 
१०) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. ०२ एप्रिल, २०१८. 
११) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २५ जानेवारी, २०१९. 
१२) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे यांचे क्रमांक: लेखा / बीपी-०२० / जी.सी.एफ./ १८-१९ / २०१८-१९/ 
६३६, दिनांक २०/०२/२०१९ चे पत्र. 


दहा. wee ल क म lw 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील ज्या ग्रामीण भागामध्ये गावठाण व कृषी वाहिनीचे विळगीकरण झाले आहे, अज्ञा ठिकाणी कृषी 
वाहिनीचे सौर ऊर्जाद्वारे विद्युतीकरण करण्याच्या योजनेस शासनाने दिनांक १४.०६.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता दिली असून सदर योजनेस “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना” शासनाने असे संबोधण्यात येत आहे. 
सदरच्या योजनेची अंमलबजावणी महानिर्मिती कंपनीमार्फत करण्यात येत असून सदर योजनेच्या 
अंमलबजावणीच्या टप्प्यांमध्ये त्या त्या विवक्षित ठिकाणी महाऊर्जा व महावितरण कंपनी यांचा सहभाग असणार 
आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्प निवड झालेल्या कृषी वाहिनी पर्यंत विजेचे निष्कासन करण्यासाठी होणारा खर्च महाऊर्जा 
मार्फत हरित ऊर्जा निधीमधून करण्याची तरतूद सदर शासन निर्णयानुसार करण्यात आली आहे. त्यानुसार 
महावितरण कंपनीकडून ३१३ सबस्टेशन करिता रुपये ९२.७७ कोटी व महानिर्मिती कंपनीकडून 3 सबस्टेशन 
करिता रुपये ६.३० कोटी अशी एकूण रुपये ९९.०७ कोटी निधी वितरणाचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. 


२. सहवीजनिर्मिती प्रकल्पावरील निष्कासन व्यवस्था महापारेषण/महावितरण कंपनीकडे पूर्णतः हस्तांतरित 
झाल्यानंतर खाजगी प्रवर्तकांनी स्वखर्चाने उभारून कार्यान्वित केलेल्या निष्कासन व्यवस्थेच्या खर्चापैकी yo टक्के 
रक्कम अनुदान म्हणून महाऊर्जा तर्फे प्रवर्तकास हरित ऊर्जा निधीच्या उपलब्धतेनुसार वितरीत करण्याची तरतूद 
दिनांक १४/१०/२००८ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे हरित ऊर्जा निधीतून सहवीज 
निर्मिती/ वीज निर्मिती प्रकल्पाच्या उच्चदाब /अतिउच्च दाब उपकेंद्रासाठी प्रति प्रकल्प रुपये १.०० कोटी 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. २९ / ऊर्जा-७ 


भांडवली अनुदान देण्याची तरतूद सदर शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयास 
अनुसरून महाऊर्जाने एकूण १३ साखर कारखाने व अन्न प्रक्रिया केंद्र यांनी आस्थापित केलेल्या सहवीजनिर्मिती 
प्रकल्पांच्या निष्कासन व्यवस्थेपोटी रुपये २४.६८२८ कोटी निधी वितरणाचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. 


३. लघुजल निर्मिती प्रकल्पावरील निष्कासन व्यवस्था महापारेषण /महावितरण कंपनीकडे पूर्णतः 
हस्तांतरित झाल्यानंतर प्रकल्प विकासकाने स्वखर्चाने उभारून कार्यान्वित केलेल्या निष्कासन व्यवस्थेच्या 
खर्चापैकी प्रति प्रकल्प कमाल रु. १ कोटी रक्‍कम अर्थसहाय्य म्हणून महाऊर्जा तर्फे प्रकल्पविकासकास हरित 
ऊर्जा निधीच्या उपलब्धतेनुसार वितरीत करण्याची तरतूद दिनांक २०/०७/२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये 
करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे हरित ऊर्जा निधीतून लघुजल वीज निर्मिती प्रकल्पास प्रति प्रकल्प कमाल 
रु. १ कोटी रक्‍कम भांडवली अनुदान देण्याची तरतूद सदर शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. त्यास 
अनुसरून तीन लघुजल निर्मिती प्रकल्पावरील निष्कासन व्यवस्थेवरील खर्च व भांडवली अनुदान मिळून एकूण 
रुपये ६.०० कोटी निधी निधी वितरणाचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. याप्रमाणे निष्कासन व्यवस्थेसाठी 
एकूण रुपये १२९.७५२८ कोटी निधी मागणीचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असून हरित उर्जा निधी करिता एकूण रुपये 
३००.०० कोटी एवढ्या अर्थसंकल्पित निधीमधून कमाल ८० टक्केच्या मर्यादेत रुपये १२९.७५२८ कोटी इतका 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे यांनी केलेल्या विनंतीनुसार, हरीत ऊर्जा निधी 
कार्यकम (G.CF) अंतर्गत सोबतच्या परिशिष्ट अ ते क मध्ये नमूद केलेल्या योजनांच्या / प्रस्तावांच्या 
अंमलबजावणीसाठी महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण,पुणे यांना रुपये १२९,७५,२८,०००/-( रुपये 
एकशे एकोणतीस कोटी पंच्याहत्तर लाख अठ्ठावीस हजार फक्त) इतके अनुदान वितरित करण्यास शासन मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 
२. सदर रक्कम अदा करण्यासाठी श्री. उ. द. वाळुंज, सह सचिव (ऊर्जा), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व श्री. ना. रा. ढाणे, अवर सचिव, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
३. सदर निधी महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे (Director General, Maharashtra 
Energy Development Agency, Pune) यांच्या नावे अदा करण्यात यावा. 
४. हरीत ऊर्जा निधी कार्यकम अंतर्गत विविध योजनेवरील खर्चाचा, उद्दिष्टे व प्रत्यक्ष साध्यता याबाबतच्या 
माहितीसह मासिक व त्रैमासिक अहवाल लगतच्या महिन्याच्या Io तारखेपर्यंत सादर करण्यात यावा. 


५. याझासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीची रक्‍कम केवळ हरीत ऊर्जा निधी कार्यकम 
(9.9.४.) अंतर्गत विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी खर्च 
करण्यात येईल याची खातरजमा करण्यात यावी. सदर निधी खर्च करण्यापुर्वी संबधीत प्रकल्पांना सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष खर्चाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी. विहित 
कालावधीत निधी कोणत्याही परिस्थितीत खर्च न होता महाउर्जाकडे पडून राहिल्यास त्याची संबधीतांवर 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. २९ / ऊर्जा-७ 


जबाबदारी निश्चित करावी. मान्य व अनुज्ञेय काळात खर्च करण्याची जबाबदारी महासंचालक, महाऊर्जा 
यांची राहील, याबाबतचा त्रेमासिक अहवाल न चुकता सादर करण्याची जबाबदारी लेखाविषयक बाबी 
हाताळणाऱ्या सहाय्यक संचालक (लेखा) म्हणून कार्यभार पहाणाऱ्या अधिकाऱ्यावर टाकण्यात यावी. 


६. सदर निधीच्या लेख्यासंबंधीची कागदपत्रे, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणाने आवड्यक तेव्हा 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई यांच्याकडे तपासणीसाठी सादर करावीत. 


७. याबाबतचा खर्च “मागणी क्रमांक-के-६, २८१०, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, ६०, इतर,८००, इतर खर्च 
(००)(०५) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास निधीमधून भागविलेला खर्च (कार्यक्रम), ५० इतर खर्च (२८१००१२३)” या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


८. हरीत ऊर्जानिधी कार्यकम (9.७..) अंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास 
अभिकरण यांना निधी वितरीत करतांना महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०१८ शासन परिपत्रक वित्त विभाग, 
क्रमांक: अर्थसं-२०१८ /प्र.क्र.६९ / अर्थ-३, दि. ०२ एप्रिल, २०१८ च्या परिशिष्टातील तपासणी सूचीमधील अ.क्र. 
३व ९ येथील अटींची व या परिपत्रकातील परिच्छेद oh. मधील प्रत्येक अटीची पूर्तता होत असून, शासन परिपत्रक 
वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २५ जानेवारी, २०१९ मधील सूचनांनुसार अर्थसंकल्पित 
तरतूदीच्या कमाल Co टक्केच्या मर्यादेत विभागाला प्राप्त अधिकारात सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

९. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०८१७३२४९९६१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Nanasaheb Rajaram Dhane 
Date: 2019.03.25 15:00:06 +05'30' 
(ना. रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे म्हाडा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सर्व्हे नं. १९१- 
ए- फेज, येरवडा, पुणे- ४११ ००६. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.,मुंबई, 
. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.,मुंबई, 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), मुंबई- Yoo ००१ 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. अवर सचिव (रोख/प्रशासन), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई.३२ 
qo, अवर सचिव ( ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. निवड नस्ती, ऊर्जा-७. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. २९ / ऊर्जा-७ 


परिशिष्ट - अ 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. २९ / ऊर्जा-७. दिनांक ०८/०३/२०१९ सोबतचे सहपत्र. 
वित्तवर्ष २०१८-१९ : हरित ऊर्जा निधी कार्यक्रम 


मा. मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 


अ) मा. मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजने अंतर्गत महावितरण कंपनीच्या उपकेंद्रांच्या अतिरिक्त जागांवर 
विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्प वीजेच्या निष्कासन व्यवस्थेचा परतावा हरित ऊर्जा निधीमधून देण्यासाठी 
महावितरण कंपनीकडून प्राप्त झालेली यादी 


ae as सबस्टेहान अपेक्षित सौर निर्मिती | डी.पी.आर. किंमत 
क्र (मे.वॅ.) (कोटी) 

शि औरंगाबाद २६ १६.७० ७.७१ 
२ | गोंदिया २ ५.४० ०.५९ 
3 पुणे |". ०.८० ०.३० 
४ | नाशिक १३ ८.६० ३.८५ 
५ | अमरावती २७ १९.२० ८.०० 
६ | लातूर ६९ ४७.३० २०.४५ 
७ | बारामती ५१ ३८.५० १५.१२ 
८ | कोल्हापूर २२ १४.१० ६.५२ 
९ | नांदेड ३१ २०.७० ९.१९ 
| 90 | जळगांव १७ ११.८० ५.०४ 
is aa] नागपूर १६ १०.६० ४.७४ 
१२ | रत्नागिरी १९ १६.१० ५.६३ 
१३ | अकोला १९ ११.०० ५.६३ 
एकूण (अ) | ३१३ २२०.८० ९२.७७ 


ब) मा. मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजने अंतर्गत 


महानिर्मिती कंपनीने आस्थापित केलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्प वीजेच्या निष्कासन व्यवस्थेचा परतावा हरित 
ऊर्जा निधीमधून देण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीकडून प्राप्त झालेली यादी. 


लन क सबस्टेशन | अपेक्षित सौर निर्मिती | डी.पी.आर. किंमत 
ठिकाणाचे नांव नि 
; मे.वॅ.) (कोटी) 
| 4 गव्हाणखिंड, अमरावती शिया १६ ३.३२ 
२ | हसुरी, लातूर |. “ही” ३ ०.४८ 
राळेगणसिध्दी, अहमदनगर व डि रै” es 
रै कोळंबी, यवतमाळ ie 
एकूण (ब) ३ 23 ६.३० 
एकूणअ--ब ९९.०७ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. २९ / ऊर्जा-७ 


महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभीकरण (महाऊर्जा) 


परिशिष्ट-ब 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. २९ / ऊर्जा-७. दिनांक ०८/०३/२०१९ सोबतचे सहपत्र. 


वित्त वर्ष २०१८-१९ करिता हरित ऊर्जा निधी अंतर्गत सहवीज निर्मिती प्रकल्पांची यादी 
अ.क्र प्रकल्पाचे नांव क्षमता | फाईलनं. | संबंधित धोरणव | मूलभूत सुविधा प्रकल्प निष्कासन भांडवली । एकूणरु. 
मे.वॅ.) बीसीपी कार्यपध्दती संमती दिनांक कार्यान्विततेचा | व्यवस्था खर्च | अनुदान रु. (लक्ष 
दिनांक रु. (लक्ष मध्ये) । (लक्ष मध्ये) मध्ये) 
१ मे.विघ्नहर सहकारी साखर कारखाना लि., कि ०५.०१.२०१३ २००.०० १००.०० | ३००.०० 
ता. जुन्नर जि. पुणे १८ १२९ २००८ व २०१० ११.११.२०१३ 
२ मे.पूर्णा सहकारी साखर कारखाना लि. क २६.०६.२०११ १७१.६१ शिण १७१.६१ 
चतमतेनारे — १८ ११९ २००८ व २०१० ०२.०८.२०१२ 
, जि. हिंगोली 
३ मे. बळीराजा साखर कारखाना लि.,मु.पो. a 419.08 .2094 Le १४.९९ १४.९९ 
कानडखेड १५ २२९ २००८ व २०१० ०६.०१.२०१५ 
कानडखेड, ता. पूर्णा, जि. परभणी 
४ मे. पराग अँग्रो HSA अन्ड अलाइड प्रा.लि. १८ २४६.० २००८ व २०१० २३.०३.२०१८ ३१.१०.२०१८ ०.६० | ०.६० 
ता. शिरुर, जि. पुणे अटीसह 
२३.०३.२०१८ 
५  । मे. रेणूका शुगर्स लि. (मे. देशथक्त ३० १२२.० | २००८ व २०११० | ३०.०९.२०१४ १४.१२.२००९ शि १००.०० | १००.०० 
रत्नाप्पाण्णा कुंभार पंचगंगा सहकारी साखर 
कारखाना लि.) 
& मे. माजलगांव सहकारी साखर कारखाना २२ १७७.० | ood व २०११० १६.०९.२०१४ २३.११.२०१३ ३६.२५ १००.०० | १३६.२५ 
लि.मौजे सुंदरनगर, cot 
9 मे.श्री. दत्त सहकारी साखर कारखाना लि. १४.५ २२५.० | २००८ व २०११० १२.०९.२०१२३ १७८.१८ १००.०० । २७८.१८ 
दालमीया ग्रुप 
८ मे. उदगीरी शुगर अँन्ड पावर लि. सांगली १४ १९० २००८ व २०१० ०४.०२.२०१४ ०३.०३.२०१३ १३३.०० १००.०० | २३३.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. २९ / ऊर्जा-७ 


मे. क्रांतिअग्रणी डॉ. जी.डी. बापू लाड १६.०२.२०१० ३३.६५ शि ३३.६५ 
सहकारी साखर कारखाना लि. / क्रांती १९.७ ७१ २००८ व २०१० ०२.०८.२०१२ 

९ सहकारी साखर कारखाना लि. 

१० मे. शंकर सहकारी साखर कारखाना लि २०.० १२८ २००८ व २०१० १६.०९.२०१४ २४.०३.२०११ २००.०० १००.०० ३००.०० 

११ | मे. सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी 2 ०४.०४.२०१६ २००.०० १००.०० | 300,00 
साखर कारखाना अहमदनगर ३० २४० २००८ व २०१० ०५.०२.२०१५ 
साखर कारखाना लि. अहमदनगर 

१२ | मे.लोकनेते बाबुराव पाटील अँग्रो इंडस्ट्रीज २३.११.२०१२व | 02.00.2048 200,00 १००.०० | 300,00 

१४.५ १५ २००८ व २०१० 

लि., जि.सोलापूर : 3 23.09.2098 

१३ ।मे.आर्यन शुगर मौजे, खामगाव, ता. बार्शी, १० १९६ २००८ व २०१२ १७.०९.२०१२ १०.०१.२०१५ २००.०० १००.०० डा 
जि. सोलापूर । 
एकूण २४३.७ १५५३.२९ ९१४.९९ | २४६८.२८ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. २९ / ऊर्जा-७ 


परिशिष्ट- क 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. २९ / ऊर्जा-७. दिनांक ०८/०३/२०१९ सोबतचे सहपत्र. 
हरित ऊर्जा निधी अंतर्गत वित्त वर्ष २०१८-१९ लघु जल विद्युत निर्मिती प्रकल्पांची यादी 


अ.क्र | विकासकाचे नांव प्रकल्पाचे नांव क्षमता | मूलभूत सुविधा । प्रकल्प कार्यान्वितता | निष्कासन व्यवस्था | भांडवली एकूण 
(मे.वॅ. | संमती दिनांक | दिनांक खर्च (रु.लक्ष) अनुदान (रु.लक्ष) । (रु.लक्ष) 
१ | मे.अँव्हलान पावर प्रा.लि. मु.पो.अंबवडे, ता.जि. सातारा 
३ | ०२.१२.२०१५ ३१.०३.२०१६ १०० १०० २०० 


२ | मे.महती हायड्रो पॉवर विदर्भ प्रा.लि. | मौ. गोसीखुर्द, ता. परही (पवनी) 


जिल्हा-भंडारा २१२ | २७.०४.२०१५ २६.१२.२०१७ १०० १०० २०० 

3 | Aare मरीन एक्सपोर्ट प्रा.लि. मु.पो. कनकवली जि. सिधुदुर्ग 
०.४ १२.०७.२०१६ ०४.०४.२०१८ १०० १०० २०० 
एकूण ३०० ३०० ६०० 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


